शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ 
संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची कॅस योजनेंतर्गत 
वरिष्ठ श्रेणीमध्ये, AGP ६००० ते AGP ७००० तसेच 
॥॥_१० TAL ११ मध्ये स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : ११ मार्च, २०२२ 


aa: १. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, 
दि. २७.०२.१९८९. 
२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२) विशि-४, 
दि. ०३.०४.२००३. 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 
४. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०११ (24/99) विशि-१, 
दि. १५.०२.२०११. 
५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (9), दि. ०८.११.२०१७. 
६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, दि(१), 
दि. ०२.११.२०१७. 
७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७(₹७/२9), 
दि. १८.०७.२०१८. 
८. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९. 
९. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 
दि. ०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९. 
१०. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/१०७७९ 
दि. ०४.१०.२०२१ व दि. ०६.१२.२०२१. 
११.संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/१२८०० 
दि. २९.१०.२०२१ व दि. ०६.१२.२०२१. 
१२. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/१५८७, 
TE. 29.02.2022, 


शासन निर्णय :- 


शासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधीळ सहाय्यक 
प्राध्यापक यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 
अन्वये निकष विहित करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू 
केली आहे. सदर अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (24/99) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


विशि-१, दि. १५.०२.२०११ अन्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन 
विकास मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्र.६ येथील दि. 02.99.2099 च्या पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच 
महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करणेबाबत 
सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन क्र. ७ येथील दि. १८.०७.२०१८ च्या 
अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. 
त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन क्र. ९ 
येथील दि.०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या 
आहेत. 


राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती 
करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. 23.02.2029 अन्वये 
छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. २८.०९.२०२१ व दि. 
२७.१०.२०२१ ते दि. २९.१०.२०२१ या कालावधीत घेतलेल्या बैठकीत समितीने केलेल्या 
शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र. १० 
ते १२ येथील पत्रान्वये शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि 
शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधीळ सहाय्यक प्राध्यापक यांची वरिष्ठ श्रेणी (AGP ६००० 
ते AGP ७००० / ALQo GAL ११) मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. 


शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधीळ सहाय्यक प्राध्यापक यांची सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career 
Advancement Scheme) वरिष्ठ श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना क्र. एफ १-२/ 
२०१७/(इसी/पीएस), दि. १८.०७.२०१८ मधील तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या सोबतच्या प्रपत्र 
अ” मधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून 
स्थाननिश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील सहाय्यक प्राध्यापकांची वरिष्ठ श्रेणीमध्ये वेतन निश्चिती 
करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


३. ज्या सहाय्यक प्राध्यापक यांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी अशासकीय 
महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, अशा सहाय्यक 
प्राध्यापक यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० 
मधील क्र. १० व १०.१ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७ 
(EC/PS) दि. १८.०७.२०१८ मधील क्र. १० मध्ये विहित केलेल्या अटींची पुर्तता केळी असल्याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


४. 


यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ,क्र. संकीर्ण- २०१८/ 


प्र.क्र.५६/ विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली 


खर्ची दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१११७३९५६११०८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


DATTATRAYA DN: CN = DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR, C = IN 
RA M B HW A OU SHIGHER # TECHNIGAL EDUCATION 
U KA H AR DEPARTMEN 


Date: 2022.03.11 17:41:15 +05'30' 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र - प्रपत्र- “st” 


प्रति, 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


. ater व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 

. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
९. 


सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 


१०.सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक, यांना संबंधित प्राचार्य/संचाळक यांच्यामार्फत 
११.निवडनस्ती/मठि-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


प्रपत्र-अ 


(शासन निर्णय क्र. : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४६/मशि-१, दिनांक ११.०३.२०२२ सोबतचे) 
(सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत वरीष्ठ श्रेणी AGP ६००० ते ७००० / AL-90 ते AL-99) मध्ये स्थान 


निश्चिती ) 
अ. । सहाय्यक प्राध्यापकाचे विषय संस्था/महाविद्यालय/ वरीष्ठ श्रेणीमध्ये 
क्र. नाव अध्यापक महाविद्यालयाचे | (AGP ६००० ते AGP 
नाव ७०००/ ALIOR 
/॥॥_११ मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा 
दिनांक 
णि . | डा. क्रषीकेश देविदास | इतिहास राजाराम महाविद्यालय, १४.११.२०१७ 
दळवी कोल्हापूर. 
२. | डा. मिलींद सदाशिव =| जीवशास्त्र शासकोय न्याय सहायक |। ०१.०३.२०१९ 
पंचभाई विज्ञान संस्था, मुंबई. 
३. । डॉ. वैभव गोवर्धनराव ।प्राणीझास््र शासकीय विदर्भ ज्ञान २२.०३.२०१८ 
ठाकरे विज्ञान संस्था, अमरावती. 
४ | डा. विजया विश्वानाथ | शिक्षणशास्त्र | शासकोय अध्यापक २१.०४.२००९ 
केदार महाविद्यालय, बुलढाणा. 
५. | श्री. दिपपालसिह शारिरीक वसंतराव नाईक शासकीय | १२.०४.२०१६ 
घुडनसिह सोनटक्के | शिक्षण कला व विज्ञान संस्था, 
संचालक नागपूर. 
६. | डा. हनुमंत दत्तु उबाळे | amen सिडनहम व्यवस्थापनीय व | १७.०२.२०२० 
उद्योजकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संस्था, मुंबई. 
७. | डॉ. कवीश्वर रूपाळी =| संस्कृत शासकोय विदर्भ ज्ञान ३१.०३.२०१९ 
विजय विज्ञान संस्था, अमरावती. 
८. | डॉ. शोलेश शांतिनाथ । मानसशास्त्र वसंतराव नाईक शासकीय | १५.११.२०१९ 
बनसोडे कला व विज्ञान संस्था, 
नागपूर. 
९. | डा. संजय सुखदेव प्राणीशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान २१.०१.२०२० 
सुरवसे विज्ञान संस्था, अमरावती. 
RAMBHAU KAHAR एक्का aso 
(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


